RNINo . MAHBIL06445 / 13/ 1 / 2013- TC 
Regn. No . L/ RNP/ PNCEW/150 / 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


Ama 


TA 


HTRA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - २२ ] 


सोमवार , ऑगस्ट ३, २०१५ / श्रावण १२, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : २ . ०० 


असाधारण क्रमांक २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक कावि / ग्रापं / कार्या- ८ - अ/१३६८/ २०१५ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग व निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ मधील 
नियम ६५ अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील निर्वाचक गटाकरिता घेतलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या 
उमेदवारांचा निकाल संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी फॉर्म नंबर ११ व १२ मध्ये जाहीर केला आहे ; 

___ ज्याअर्थी, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नाव , त्यांचे कायम वास्तव्याचे पत्त्यासह प्राप्त 
झाले आहे; 

त्याअर्थी, मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (मतदार विभाग व निवडणुका घेणे) 
नियम, १९६२ मधील नियम ६६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील नियम ९ (२ - ) (१) नुसार व जिल्हा परिषदेत 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यासंबंधीचे मा . राज्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक 
रानिआ/जिपपंसनि - २०११/ प्र. क्र . १९ / का - ७ , दिनांक ३ जानेवारी २०१२ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केल्याने खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेप्रमाणे अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या गटनिहाय निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी यांचे कायम वास्तव्याचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 

जिल्हा अहमदनगर 

अहमदनगर जिल्हा परिषद मतदार विभाग 
अ. तालुका मतदार मतदार 

उमेदवाराचे नाव स्त्री / पक्ष 
क्र . 

विभाग विभागाचे 

क्रमांक 
१ २ ३ ४ 

७ 

८ 
१ नगर ४८ अरणगाव अनुसूचित श्रीम . पूनम रोहिदास 

शिवसेना 

मु . पो . दरेवाडी , 
जाती स्त्री भिंगारदिवे 

ता . नगर, 
जि . अहमदनगर . 


आरक्षण 


पत्ता 


पुरुष 


नाव 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ३, २०१५ / श्रावण १२, शके १९३७ 


क्रमांक कावि/ ग्रापं /कार्या-८ - अ / १३६९/ २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र पंचायत समित्या (निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे) नियम , १९६१ मधील 
कलम ६२ - अ मधील १ (ब) अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह केलेबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहे. 

त्याअर्थी, मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे खालील परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदार विभाग गटनिहाय निरर्ह ठरविलेली उमेदवारांची यादी त्यांचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 

जिल्हा अहमदनगर 
अहमदनगर जिल्हा परिषद मतदार विभाग 
मतदार उमेदवाराचे 

आदेशाचा क्रमांक 
विभागाचे नाव 

व दिनांक 


अ . क्र . 


तालुका 


अनर्हतेचा कालावधी 


मतदार 
विभाग 
क्रमांक 


नाव 


سه 


६ 


राहाता 


राहाता 


४३ 


वाकडी 


३० जून २०१५ 


७ 
आदेशाच्या दिनांकापासून 
५ वर्षे 


श्री . निलेश गंगाधर कोते, 
राहणार वाकडी, 
तालुका राहाता. 
श्री . विनायक दत्तात्रय देठे , 
राहणार वाकडी, 
तालुका राहाता . 


२ 


राहाता 


राहाता 


४३ 


वाकडी 


३० जून २०१५ 


आदेशाच्या दिनांकापासून 


५ वर्षे 


अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ जुलै २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


